महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास 
प्राधिकरणामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विकास 
कामांच्या अधिकारांचे विकेंद्रीकरण 
करण्याबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
गृहनिर्माण विभाग 
शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.११३/गृनिभू 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : १५ सप्टेंबर, २०२२ 


वाचा:- शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.४१/दुवपु-२, दि.२९.०६.२०२२ 


प्रस्तावना :- 

महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या अनेक विकास 
योजनांच्या मान्यतेचे अधिकार तसेच प्रशासकीय अधिकार सद्य:स्थितीत शासनाकडे आहेत. विकास 
कामांची गतीने अंमलबजावणी होण्यासाठी या अधिकारांचे विकेंद्रीकरण होण्याची आवश्‍यकता आहे. 
त्याअनुषंगाने म्हाडा प्राधिकरण/क्षेत्रीय स्तरावर अधिकार प्रदान करण्याच्या दृष्टीने व विकासकामांना 
गती देण्यासाठी शासन खालील निर्णय घेत आहे:- 
शासन नणय :- निर्णय :- 

मुंबई इमारत दुरूस्ती व पुनर्रचना मंडळामार्फत संक्रमण शिबीराच्या तसेच बृहतसूचीमार्फत 
होणाऱ्या गाळ्यांचे वाटप करण्याच्या कार्यपध्दतीमध्ये सुधारणा करण्याबाबत या विषयावरील क्र. 
संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.४१/दुवपु-२, दि.२९.०६.२०२२ अन्वये निर्गमित करण्यात आलेला शासन निर्णय 
यान्वये रद्द करण्यात येत असून, सदरहू शासन निर्णय निर्गमित होण्यापूर्वीची जी परिस्थिती होती ती 
कायम ठेवण्यात येत आहे. 
२. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०२२०९१६१५१२१६९००९ असा आहे. 
हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 

LEMBHE ADITI Sn pea वक 


5.4.20=ceb5712400e1 1 16fd269899721525355fdffOfl c9e88083ec7598% 
48012199, id 9ASEAS13466592434F 08BAF3686D085B 1EF743, 


9 , 
INumber=990DB0BB526B 1091666DA553E7E0E30BE26640A64E18C3E 
A2EF4825D35D8EBC1, cn=LEMBHE ADIT! ASHOK 
12.09.16 15:14:47 +05'30' 


(अदिती लेंभे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत :- 
१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 
२. मा. सभापती / मा. उपसभापती विधान परिषद यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई. 
३. मा. अध्यक्ष / मा. उपाध्यक्ष, विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई. 

. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

. उपमुख्यमंत्री (गृहनिर्माण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


= 


न्न 


ee 
4 


es 
4 
= 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.११३/गृनिभू 


६. मा. विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई. 
७. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई. 
८ 
र 


. मा. मंत्री (सर्वी यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा. संसद सदस्य / विधानपरिषद सदस्य / विधानसभा सदस्य (सर्व) 

१०.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई 

११.प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१२.प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य-१, मुंबई. 

१३.आयुक्‍्त, बृहन्मुंबई महानगरपालिका 

१४.उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण, 
म्हाडा, गृहनिर्माण भवन, वांद्रे (पूर्व, मुंबई. 

१५. मुख्य अधिकारी, मुंबई मंडळ/कोंकण मंडळ /झो.प.सु.मंडळ /मुं. इ. दु. व पु. मंडळ/ पुणे 
मंडळ/ नाशिक मंडळ/ औरंगाबाद मंडळ/ नागपूर मंडळ/ अमरावती मंडळ 

१६. सर्व उप सचिव /सर्व अवर सचिव, गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१७.सर्व कार्यासने गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१८. निवडनस्ती (AY, गृहनिर्माण भवन, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


